महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 
शासनाचे भागभांडवल नियमानुसार 
शासनास परत करणेकरिता दोन नवीन 
CERN मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : 
(१ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. बीजीटी-२०१०/प्रक्र.६६/अर्थसंकल्प-२, 
दिनांक १०.०८.२०१० 
(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-१०११/प्र.क्र.१०७/३-स, 
दिनांक ३१.०३.२०११. 
(३) प्रधान माहालेखापाल (लेखा व हकदारी)-।, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
सं-ख.वि/चा-१ सहकार, पणन व वद्नोद्योग विभाग/यूओआर-०६/२०२२-२३/५१ 
दिनांक २९.४.२०२२ 
प्रस्तावना : 


वाचा येथे अ.क्र. २ मध्ये नमूद दिनांक ३१.०३.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँकेस रु. २७० कोटी इतकी रक्कम तदर्थ प्रदान करण्यास व वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. मंजूर रकमेपैकी रु. १०० कोटी इतका निधी वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार 
एकूण भागभांडवलाच्या २५% इतक्या मर्यादेपर्यंत राज्य शासनाचे भागभांडवल म्हणून महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँकेस मंजूर करण्यात आले. उर्वरित रु. १७० कोटी इतकी रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
बँकेस तदर्थ म्हणून मंजूर करण्यात आले. सदर रकमेची तरतूद “मागणी क्र. व्ही-२, २४२५ सहकार, 
१०७ सहकारी पतसंस्थाना सहाय्य (०१) सहकारी पतसंस्थाना सहाय्य (०१)(१४ सहकारी पतसंस्थांना 
तदर्थ प्रदान योजनेतर (दत्तमत), ५०-इतर खर्च (२४२५ २३८२)” याखाली सन २०१०-२०११ या वित्तीय 
वर्षामध्ये वितरीत करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. यांना मुख्य लेखाशिर्ष ४४२५ 
सहकारावरील भांडवल खर्च या लेखाशिर्षाखाली रक्‍कम वितरीत करणे आवश्यक होते. परंतु महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी बॅक लि. यांना वितरीत केलेले भागभांडवली हे महसुली खर्चाच्या लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष 
२४२५ सहकार या लेखाशिर्षाखाली वितरीत करण्यात आले असल्याने, सदर रक्‍कम भागभांडवल म्हणून 
वितरीत झाल्याचे शासनाच्या वित्तीय लेख्यात दिसून येत नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दिनांक 
रु. १०० कोटी इतक्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट शासनास परत केला आहे. सदरची रक्कम तुर्तास मुख्य 
लेख्याशिर्ष ००७५ संकिर्ण सर्वसाधारण सेवा, Loo, इतर जमा (०१)(०१३) संकिर्ण संगणक सांकेतांक- 
००७५०२५४ या खाली जमा करण्यात आली आहे. सदर भागभांडवल झासनाला परत करणे म्हणजे 
निंगुंतवणूक हे मुख्य लेखाशिर्ष ४००० संकीर्ण भांडवली जमा या लेखाशिर्षाखाली जमा करणे अपेक्षित 
आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. यांचे भांडवली जमा रकमेचे लेखाशीर्ष नसल्याने सदर 
लेखाशीर्ष नव्याने निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने प्रधान 
माहाळेखापाल (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वाचा येथे अ.क्र. ३ मध्ये नमूद दिनांक 
२९.०४.२०२२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४/३-स 


शासन निर्णय : 
सबब महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. यांचे महसूली जमा व खर्च रकमेबाबत खालीलप्रमाणे 
नवीन लेखाशीर्षास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


महसूल जमा Revenue Receipts 
i 2000 संकिर्ण भांडवली जमा 4000 Miscellaneous Capital Receipts 
03, शासकीय भांडवलाखाली निर्गुतवणूक 03, Disinvestment of Government’s Equity 
Holding 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रम 190- Public Sectors and other Undertakings 


(00) (02) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकेतील | (00) (02) Disinvestment of share capital of 
शाग भांडवलाखाली निर्गुंतवणूक The Maharashtra State Co-operative Bank 


Linited. 

(४००० ५०६४०१) (4000 506401) 

खर्च Expenditure 

2 | मागणी क्रमांक व्ही-३ Demand NO. ४-3 

४४२५, सहकारावरील भागभांडवली खर्च 4425, Capital Outlay on Co-operation 
Equity Holding 

१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर | 190- Investment in Public Sector and other 
Undertakings 


उपक्रमातील गुंतवणूका 


(००) (०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकेतील | (00) (08) Share Capital investment to The 


भाग भांडवली गुंतवणूक Mersin State Co-operative Bank 
Linited. 

32, अंशदाने 32, Contibution 

(४४२५२२५२) (44252252) 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौसं. क्र.१३/२०२२/ अर्थ-१३, दिनांक २९.०७.२०२२ 
अन्वये व प्रधान माहाळेखापाळ (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : सं-ख.वि/ 
चा-१ सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग/यूओआर-०६/२०२२-२३/५१ दिनांक २९.४.२०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०८१२२५०२४९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHINGADE ANKUSH 
PANDURANG 


(अं. पां. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४/३-स 


मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (सहकार, पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/ विधानसभा) , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
१४) प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
) 
) 
) 


3 


POS ५० 2 > टी 


१५) साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) अध्यक्ष/ व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. , मुंबई. 

१७ सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१८) कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


